सन २०२३-२४ करिता प्रशासकीय इमारतीचे 
बांधकाम (४४०६-००२६) या योजनेंतर्गत निधी 
वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.४.२०२३ 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/३९९, दिनांक २८.०८.२०२३ 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांकित दिनांक ०३.१०.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत ५०-इतर खर्च रु.१०००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे रु.९०००.०० लक्ष असे एकूण 
रु.१००००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. वाचा येथील क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये 
५०-इतर खर्च अंतर्गत रु.१००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे रु.१३००.०० लक्ष असा एकूण रु.१४००.०० 
लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या वाचा येथील क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ करिता प्रथम 
नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२३ अखेर आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा 
अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून 
वाचा येथील क्र.२ अन्वये रु.४७९२.१५ इतक्या रकमेच्या चाळू बाब प्रस्तावाअंतर्गत अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचेकडून वाचा येथील नमूद क्र.२ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे दिनांक 
१२.०४.२०२३ रोजीचे परिपत्रकानुसार बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध निधी लक्षात घेता, प्रस्तावातंर्गत मागणी 
लक्षात घेऊन सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


योजनेतून खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या कामांकरीता ५०-इतर खर्च अंतर्गत रु.२००.०० लक्ष 
व ५३-मोठी बांधकामे अंतर्गत रु.५००.०० लक्ष असा एकूण रु.७००.०० लक्ष इतका निधी खालील अटी व 
शर्तीस अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे 


अ.क्र वृत्त कामाचा तपशिल या शासन 
निर्णयान्वये 
वितरीत 
करावयाचा निधी 
(रु.लक्ष) 
णि मुख्य वनसंरक्षक | ब्रम्हपूरी वनविभागात वनपाल निवासस्थान ३१.९४ 
(प्रा.) चंद्रपूर बांधकाम प्रकार-|| 
२ मुख्य वनसंरक्षक | कोल्हापूर वनविभागातील वनपरिक्षेत्र ५४.४१ 
(प्रा) कोल्हापूर अधिकारी, पन्हाळा- कार्यालय बांधकाम 
३ कोल्हापूर वनविभागातील वनपरिक्षेत्र ५२.६८ 
अधिकारी, राधानगरी- कार्यालय बांधकाम 
४ सांगली वनविभागाचे वनक्षेत्रपाळ, जत यांचे ४९.५५ 
कार्यालयाचे बांधकाम 
५ सावंतवाडी व चिपळूण वन विभागांतर्गत ६२.०० 
वनपरिक्षेत्रामध्ये वनरक्षक यांचेकरीता प्रकार- 
निवासस्थान इमारत बांधणे 
& मुख्य वनसंरक्षक | Construction of Residential Quarter- ४४.१२ 
प्रा.) पुणे Tyep -१ (D.U) For Forest Guard of Check 
Post (2.0.No.) in permises of Forest 
Colony at Medankarwadi in Camp. No. 
344 in Medankarwadi Beat in Chakan 
Round in Chakan Range of Junnar 
Division. 
9 Construction of Residential Quarter २५.५४ 
Type-| (D.V.) For Forest Guard of 
Wanewadi in Wanewadi Beat in Junnar 
Range of Junnar Division 
८ Providing and erecting २.१० mt high ४8.६८ 
chainlink fencing supported on MS 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


angles post to Forest Guard qtr at 
Wanewadi beat in junnar Range of 
Junnar Forest Division. 
g मुख्य वनसंरक्षक | Construction of ॥॥७७- Quarter Forest २६.७२ 
(प्रा.) अमरावती Guard Baratanda in Susarda Range. 
Melghat.(T) Division Paratwada. 
i Construction of Type-ll Residential २८.८० 
Quarter Forest Single Unit For Forest At 
Patiya in Dhami Range. Melghat. (T) 
Division Paratwada. 
णं १ ।वनसंरक्षक (प्रा, | वडसा वनविभागातील वनरक्षक यांचेकरीता १२१.५७ 
गडचिरोली प्रकार | निवासस्थान इमारत बांधणे 
१२ गडचिरोली वनवृत्तांत्गत वनविभागातील ३२.७९ 
वनरक्षक निवासस्थान बांधकाम प्रकार | 
१३ गडचिरोली वनवृत्तांत्गत वनविभागातील ३२.२५ 
वनरक्षक निवासस्थान बांधकाम प्रकार | 
१४ प्रधान मुख्य । Construction of Type-| Quarter २७.२८ 
gy वनसंरक्षक Construction of Women Rest Room (0६.३१ 
१६ (वन्यजीव) नागपूर Construction of Type-! Quarter २९.३५ 
एकूण:- (900,00 
अटीव शर्ती:- 


१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन 
व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक 


निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

३. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम wrt तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेळी आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 


तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


& री 


Go 


99. 


१२. 


१२३. 


१४. 


सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 
करावे. 


. अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 


तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/श्तीचे पालन करावे. 


. सदर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 
. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 


आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे 
किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे 


प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित 
करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल 
(Utilization Certificate) महाळेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला 
तातडीने सादर करावे. 


SR अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण 
सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीचे परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल, 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ 
च्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूदी तसेच प्रचलित कायदे व 
नियम मधील तरतूदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

सदर इमारतींची बांधकामे शासनाने प्रमाणित केलेल्या मापदंडानुसार व नियमाप्रमाणे केली 
जातील याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक सी-१०, प्रधान लेखाशिर्ष ४४०६, वनीकरण व वन्यजीवन यावरील 


भांडवली खर्च, राज्य योजना अंतर्गत योजना, (०१) वनीकरण, ०७० दळणवळण व इमारती, (००) (०२) 


वनातील इमारती बांधकाम (४४०६ ००२६) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 


असलेल्या अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ चे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या 


शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२०१२४२३५९३१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VAY HOSHING 
A \ 1 
V | V E K V | J Y pseud 133142602957487084g5f8e27R5OJABP, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db755d4ar 
91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTR: 


INumber=3b1afe499c80878329fbb017e4922f7356cc5edc76102e 
8ff88c7b9a67a32249, ‘VIVEK VUAY HOSHING 
Date: 2023.10.20 12:48:24 +05'30' 


(विवेक ears) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 

५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) कोल्हापूर, पुणे, अमरावती, ठाणे, गडचिरोली 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
७. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


